कुंभमेळयानिमित्त नाशिक उझाहराकरीता 
तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही 
यंत्रणा बसविण्याकरीता केलेल्या कामाबाबत 
मे. विप्रो लिमीटेड,मुंबई या कंपनीस निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०१६ 


संदर्भ - 
१.शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस १००९/प्र. क्र. ३१३/विशा-४, दि.२७.७.२०११. 
२.शासन निर्णय क्रमांक आयएसएस १०१३/प्र. क्र. ३२२/विशा-४, दि.३.१२.२०१४. 
३.छासन निर्णय क्रमांक: आयएसएस १०१३/प्र. क्र. 322 (भाग-२)/विशा-४, दि.२०.१.२०१५ 
४.पोलीस आयुक्त, नाशिक यांचे क्र. लेशा/कक्ष-५/सीसीटीव्ही-मंजूर 
अनुदान/१४८७/२०१५, दि. ११.२.२०१६ चा प्रस्ताव. 
५.शासन निर्णय क्रमांक: टीटीसी-०२१५/प्र.क्र.१०४/पोल-३, दि.३१.३.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे जुले २०१५ ते ऑक्टोंबर २०१५ या कालावधित कुंभमेळया 
दरम्यान सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. मा. 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय areas समितीच्या दि. १३.२.२०१४ 
रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी निधीची तरतुद गृह विभाग करत 
आहे. उच्च स्तरीय शाक्‍्तीप्रदान समितीच्या दि.११.८.२०१४ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
कुंभमेळयानिमित्त तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याच्या झालेल्या 
निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्र. २, दि. ३.१२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक येथे 
कुंभमेळयानिमित्त तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याकरीता 
रु. ७.११ कोटी इतक्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय तसेच निधी वितरणास वित्त विभागाच्या 
संमतीने मान्यता दिली आहे. विषयांकीत कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पोलीस 
आयुक्‍त, नाशिक शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली खरेदी व तांत्रिक समिती स्थापन करण्यास संदर्भ 
क्र. ३ शासन निर्णय दि. २०.१.२०१५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्र. ५ दि. 
३१.३.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
रु. ४,८७,३२,४४३/- एवढया निधीच्या वाढीव कमास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. 
यासंदर्भात पोळीस आयुक्‍त,नाशिक शाहर यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये पाठविलेल्या 
प्रस्तावानुसार मे. विप्रो लिमीटेड,मुंबई यांना नाशिक सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या 
कामासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 


शासन निर्णय- 


सिंहस्थ कुंभमेळयादरम्यान सुरक्षेसाठी नाशिक शहर येथे तात्पुरत्या स्वरुपात 
सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. या कामासाठी संदर्भ क्र. ५ दि. 
३१.३.२०१५ अन्वये वाढीव खर्चास प्रशासकिय मंजूरी देण्यात आली आहे. या शासन 
निर्णयान्वये नाशिक शहर सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या केलेल्या कामासाठी रु. 
४,०१,०१, ७५०/- ( चार कोटी एक लक्ष एक हजार सातठो पन्नास रुपये फक्त) एवढी रक्‍कम 
मे.विप्रो लिमीटेड,मुंबई या कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


= यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० - इतर खर्च (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रणे बसविणे (४०५५ ०२२३) ५२ - 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन-२०१५-२०१६ च्या 
मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


> हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ- 
३, दि. १७.४.२०१५ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग-२,दि. १७.४.२०१५ 
मधिल वित्तीय अधिकार,नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार व 
अनु.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकिय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


8. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोळीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिका-याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७/.॥चवा95॥॥॥9.090९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१४१५०२२०८६२९ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Bhanudas 8 11 याक 


ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Bhanudas B Ingale 
| Nn g a | = Date: 2016.03.14 15:43:58 +05'30' 
(भा.बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 


४. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

६. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. प्रधान सचिव (विठोष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर 
१०.पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.उपसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवरसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवडनस्ती/ पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


